महासंचालक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
संशोधन व प्रशासन संस्था, पुणे या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत.. 
श्री.धम्मज्योती गजभिये 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सकआ २०१९/प्र.क्र. ३७३/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे हे पद सद्य:स्थितीत रिक्‍त आहे. 
२. केंद्र शासनाने No.PF-IPOS-3§8/SPG, dated 93th February, २०२० अन्वये 
श्री.धम्मज्योती गजभिये, असिस्टंट पोस्टमास्टर जनरल (बीडी अँन्ड मार्केटिंग), सीपीएमजी महाराष्ट्र 
सर्कल, मुंबई यांची या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यास मान्यता दिलेली आहे 
त्यानुसार श्री.धम्मज्योती गजभिये, असिस्टंट पोस्टमास्टर जनरल (बीडी अँन्ड मार्केटिंग, सीपीएमजी 
महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई यांची महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेशा :- 

श्री.धम्मज्योती गजभिये, असिस्टंट पोस्टमास्टर जनरल (बीडी अँन्ड मार्केटिंग, सीपीएमजी 
महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई यांची महासंचाळक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२.  श्री.धम्मज्योती गजभिये यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने विहित करण्यात आलेल्या अटी व 
शर्थीबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 
३.  श्री.धम्मज्योती गजभिये, असिस्टंट पोस्टमास्टर जनरल (बीडी अँन्ड मार्केटिंग, सीपीएमजी 
महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई यांनी महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या 
पदावर तात्काळ हजर व्हावे. 
8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥६॥॥89॥[॥9.90५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०९१७५७११८१२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SANJAY GIRIDHAR | यामा 


MANTRALAYA,MUMBAI. 


INumber=bd 1 0fe5a55495bc381e7b4d4b658250c74eb3f55 1 13a21fd21c8620f04« 


PATIL ra 
(सं.गि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. श्री.धम्मज्योती गजभिये, असिस्टंट पोस्टमास्टर जनरल (बीडी अँन्ड मार्केटिंग, सीपीएमजी 


महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई 
२. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेबआंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः सकआ २०१९/प्रक्र ३७३/आस्था-२ 


प्रत, 


१. सचिव, टपाल विभाग, डाक भवन, नवी दिल्ली-११०००१. 

२. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 

३. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे. 

४. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

५. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, २ रा मजला, जीपीओ, मुंबई-४००००१. 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

७. सर्व अध्यक्ष/ सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 

८. सर्व सह/उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११.मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/ इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१५.सामान्य प्रशासन विभाग (का-१०), मंत्रालय, मुंबई 

१६.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


